प्रस्तावित धरणस्थळी मुख्यमाती धरणाऐवजी 
साखळी सिमेंट बंधारे /को.प.बंधारे घेणेविषयक 
अहवाल सादर करणेसाठी समिती गठीत 
करणेबाबत. शुध्दीपत्रक 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः समिती-२०२३/(१९१/२०२३)/लपा 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- 03/04/2023 


वाचा : शासन निर्णय क्रमांक- समिती-२०२३/(१९१/२०२३)/लपा, दिनांक २०/०४/२०२३. 


शुध्दीपत्रक:- 

विषयांकित प्रकरणाच्या अनुषंगाने समिती गठीत करण्यात आली असून सदर झासन निर्णयातील 
समितीची रचना मधील अ.क्र. 3 येथील सदस्य डॉ. प्रकाश पवार यांच्या कार्यालयाचा पत्ता मुख्य अभियंता, 
गोसीखुर्द प्रकल्प, नागपूर असे नमूद आहे. 

त्याऐवजी संदर्भाधीन शासन निर्णयातील समितीची रचना मधील अ.क्र. ३ येथील सदस्य डॉ. प्रकाश 
पवार यांच्या कार्यालयाचा पत्ता मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, नागपूर असे वाचावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२३०५०३१५०१४२९०२७ असा आहे. हे शासन शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
REKHA AJIT ee SE or rma one 


5.4.20=7223dc5bf9adb2630ad5527 10c9b48a35fa84988c861 


71753e8797 10af965, postalCode=400032, st=Ma 
BH AWAR serialNumber=D4BD4F601397F21206CD3A146691B14CE83516 
116D720DCA1FBEFODD9046AB33, cn=REKHA AJIT BHAWAR 
Date: 2023.05.03 15:07:42 +05'30 
(रेखा भवार) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
सहपत्र :-परिशिष्ट "अ 


प्रत, 
१. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा.उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
४. सर्व मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
५. मा.विरोधी पक्ष नेते, विधानसभा / विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
६. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य 
७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 
८. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
९. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. अपर मुख्य सचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. सचिव (लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः समिती-२०२३/(१९१/२०२३)/लपा 


१४. सर्व कार्यकारी संचालक, जलसंपदा विभाग. 

१५. महासंचालक, संकल्पचित्र, प्रशिक्षण, जलविज्ञान, संशोधन व धरण सुरक्षा, नाशिक, तथा समिती 
अध्यक्ष. 

१६. मुख्य अभियंता (CAH), व स.स.जलसंपदा विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 

qo. मुख्य अभियंता(विप्र, जलसंपदा विभाग,पुणे, तथा समिती सदस्य 

१८. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, नागपूर तथा समिती सदस्य 

१९. आंतर वित्त सल्लागार व सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२०. अधीक्षक अभियंता,सीडीओ, नाशिक, तथा समिती सदस्य सचिव 

29. उप सचिव (Fae), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

22. उप सचिव (लपा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२३. ल.पा. कार्यासन (संग्रहार्थ). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


